महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरुस्ती-०२१८/प्र.क्र.९३/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक २८ मार्च २०१८. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, जळगांव, यांच्या अधिपत्याखाळील पोलीस ठाणे, यावल, 
तालुका-यावल, जिल्हा-जळगांव, येथील पोलीस कर्मचारी यांच्या शासकीय 
निवासस्थानांच्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७- 
बी/ २८-बी-२/ जळगांव-पो.स्टे.यावळ-निवा.इमा.दुरुस्ती/ ३१८/ 
२०१७, दिनांक ३०.११.२०१७. 


ज्ञापन.- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी पोलीस अधीक्षक, जळगांव, यांच्या 
अधिपत्याखालील पोलीस ठाणे, यावल, तालुका-यावल, जिल्हा-जळगांव, येथील पोलीस 
कर्मचारी यांच्या शासकीय निवासस्थानांच्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, यावल, 
यांनी सन २०१७-१८ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.६६,६०,६३३/- इतक्या खर्चाचे 
अंदाज सादर केले असून ते (१) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, 
जळगांव, आणि (२) पोलीस अधीक्षक, जळगांव, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते रु.७१,५१,१४४/- असे सुधारित केळे आहेत आणि, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता 
देण्यास सहमती दिली आहे. 


४. त्या अनुसार, पोलीस अधीक्षक, जळगांव, यांच्या अधिपत्याखाळील पोलीस ठाणे, 
यावल, तालुका-यावल, जिल्हा-जळगांव, येथील पोलीस कर्मचारी यांच्या शासकीय 
निवासस्थानांच्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी रु.७१,५१,१४४/- इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजास, निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करु नये या अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२१८/प्र.क्र.९३/पोल-७. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोलीस, (00)(09) जिल्हा पोलीस बल (अनिवार्य) (FTAA (२०५५ ०१६८), २७ 
लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२४/इमा-२, 
दिनांक १३.०३.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०४०५१७५६५४९५२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal 8' 


Swapnil Gopal ४ धान 


Department, postalCode=400032, st=Mah 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443b2 


Borse 0000 os ila 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक. 
) पोलीस अधीक्षक, जळगांव. 


Wd :- 

१) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, जळगांव /सार्वजनिक 
बांधकाय (PPT, यंत्रालय यांनी फुधारित केलेल्या “Recapitulation Sheet” व्या 
TANTS). 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

५) निवड फाईल (पोळ-७). 


२ 


AN 


ioe 


पृष्ठ २ पैकी २ 


